बांधकाम कामगारांची ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने, 
तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी यासाठी “नोंदणी अधिकारी” 
घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इबांका २०२१/प्र.क्र. १४८/कामगार-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा - १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.इबांका २०१७/ प्र.क्र.३६९/ 
काम-७, दि.०२.०१.२०१८ 
२) सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. मइवइबाकमं/१८३८/२०२१, 
दिनांक ०२.०९.२०२१ 
प्रस्तावना- 
इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाहार्ती) अधिनियम,१९९६ मधील कलम १२ 
(२) मध्ये बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी नोंदणी अधिकारी म्हणुन प्राधिकृत करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र 
इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळास आहेत. त्यास अनुलक्षून संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक 
०२.०१.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ग्रामविकास विभागातील गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (सवी, 
नगर विकास विभागातील वॉर्ड आफिसर, महानगर पालिका (सवी, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद (सर्व), सार्वजनिक 
बांधकाम विभागातील उप अभियंता (सर्वी, जलसंधारण विभागातील उप अभियंता (सर्व), पाणीपुरवठा विभागातील 
उप अभियंता (सर्व) व कामगार विभागातील कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, अप्पर कामगार आयुक्त, कामगार 
उप आयुक्‍त, सहायक कामगार आयुक्‍त (सर्वी, कामगार विकास अधिकारी (सवी, कामगार कल्याण अधिकारी 
(सर्वी, सरकारी कामगार अधिकारी, कामगार अन्वेषक व सुविधाकार (दुकाने निरिक्षक) यांना नोंदणी अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. तथापि, मंडळाने दिनांक १३.०७.२०२० रोजीच्या ५५ व्या बैठकीत बांधकाम 
कामगाराची नोंदणी ऑनलाईन पध्दतीने सुरु करण्याबाबतचा ठराव पारित केल्याने राज्यातील सर्व स्तरावरील 
बांधकाम कामगारांना नोंदणी करणे सुलभ झाल्याने संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक ०२.०१.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये घोषित करण्यात आलेल्या नोंदणी अधिकाऱ्यांमध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या ५५ व्या बैठकीत बांधकाम 
कामगाराची नोंदणी ऑनलाईन पध्दतीने सुरु करण्याबाबतचा ठराव पारित केल्याने राज्यातील ग्रामीण व शहरी 
भागातील बांधकाम SHIR नोंदणी करणे सहज, तत्परतेने शक्‍य होत असल्याने संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक 
०२.०१.२०१८ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार 
विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ मधील कलम १२ (२) प्रमाणे इमारत व इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी 
करण्यासाठी कामगार विभागातील खालील अधिकाऱ्यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
त्यानुसार खाळील अधिकाऱ्यांनी अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार बांधकाम कामगाराच्या नोंदणीची जबाबदारी पार 
पाडावी :- 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०२१/प्र.क्र. १४८/कामगार-७ 


अ.क्र विभागाचे नाव नोंदणी अधिकाऱ्याचे नाव 
। कामगार विभाग 


अपर कामगार आयुक्‍त 

कामगार उप आयुक्‍त 

सहायक कामगार आयुक्‍त 

सरकारी कामगार अधिकारी 

५. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा कार्यकारी अधिकारी व 
उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मंडळ 

६. सुविधाकार (दुकाने निरिक्षक) 


०७८ WwW A -5 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०९२३१२३९३४०६१० असा आहे. हा Alea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Lo ०0८ AW A -0 


on ७6 O&M 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHASHANK MADHAV ५०४: poy OLA 


.5.4,20=6b4e6443462199739802954747 1977c2d89e32e39 1 d622c5 19139893078c30b, 
pseudonym=4050B2BBA585485C9F7047F2204D5 1 F56E2363FA, 


serialNumber=11A06BF85893554AC5CDED657COF1435AF29A0AD1 18FB759493176E400 
028178, cn=SHASHANK MADHAV SATHE 
Date: 2021.09.23 12:43:10 +05'30° 


(शा. मा. साठे) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा.संसद सदस्य 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा.विधानसभा /मा.विधानपरिषद सदस्य 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई. 
सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग. 

हा शासन निर्णय आपल्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या व सार्वजनिक 
उपक्रमांच्या निदर्शनास आणण्यात यावा. 


१०. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

११. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

१२. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 

१३. कामगार MYA, SFI भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्वी, मुंबई- ५१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०२१/प्र.क्र. १४८/कामगार-७ 


१४. सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई. 

१५. सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 

१६. सर्व जिल्हाधिकारी 

१७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१८. सर्व अपर/उप कामगार आयुक्‍त 

१९. सर्व उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) 

२०.सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

२१.सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग 

२२. सर्व कार्यकारी अभियंता, विद्युत वितरण 

२३.सर्व कार्यकारी अभियंता, जीवन प्राधिकरण 

२४.क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 

२५. ud गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती 

२६. सर्व मुख्याधिकारी, नगर परिषद 

२७. सर्व नोंदणी अधिकारी (इमारत व इतर बांधकाम कामगार) 
आपल्या अधिनस्त जिल्हयातील मनरेगा योजनेच्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या जिल्हा 
प्रमुखांच्या निदर्शनास सदर शासन निर्णय आणण्यात यावा. 

२८.सर्व जिल्हास्तरीय मनरेगा कार्यान्वयीन यंत्रणा प्रमुख 

२९. सर्व मंडळ सदस्य, विभाग - नाशिक, पुणे , नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई कोकण. 

३०. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३१. सह सचिव (कामगार-७७,यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३२. निवड नस्ती (कामगार (७) 


>* 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


